“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, 
पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, 
ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे 
महाराज यांच्या समाधीचा विकास व 
सौदर्यीकरण pera विकास 
आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(ओ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० नोव्हेंबर, २०२३ . 


संदर्भ: १) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४.०६.२०१५. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९.०७.२०१६. 
3) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.तिक्षेवि/प्र.क्र.५५-२२/कावि- 
१०२२/२०२३, दिनांक ०३.०४.२०२३. 
४) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.२२.११.२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची चक्राकार पद्धतीने प्राप्त 
मान्यता 


प्रस्तावना: 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दि.०४.०६.२०१५ अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम 
करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 
दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत 
स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०२. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतराष्ट्रीय / 
राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरूप 
लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक 
पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार 
करून तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात 
येतो. उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील 
शिखर समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 


०३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय 
भाषणात “श्रीसंत जगनाडे महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे 
या क्षेत्राला तीर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला गेला आहे. श्री संत जगनाडे महाराजांच्या 
स्मारकाचा विकास आणि परिसरातील सौंदर्यीकरणासाठी १० कोटी रुपये निधी उपलब्ध 
करुन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.”असे घोषित केले आहे. 


०४. “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 
यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावास 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील “जिल्हास्तरीय समिती”ने रू.६६.११८ कोटी 
खर्चाचा प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेस्तव सादर केला होता. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये 
स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 
समितीच्या दि.१७.११.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर प्रस्ताव मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समिती समोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची शिफारस 
करण्यात आली. 


०५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्र / 
पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समिती” समोर सदर प्रस्ताव 
चक्राकार पध्दतीने अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्यात आला.मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखालील दि.२३.११.२०२३ रोजी पार पडलेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत 
चक्राकार पध्दतीने श्रीसंत जगनाडे महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या सुदुंबरे, 
ता.मावळ, जि.पुणे आराखड्याच्या प्रस्तावित रू.६६.११८ कोटीच्या विकास आराखड्यास 
मान्यता देण्यात आली. 


शासन निर्णय :- 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(आ) 


समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावित रू.६६.११८ 
कोटीच्या विकास आराखड्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. "श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 


आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 


समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्या” अंतर्गत कामांची प्रत्यक्षात 


अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त,पुणे यांना “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे.विभागीय आयुक्त,पुणे यांना “संनियंत्रण अधिकारी” ही जबाबदारी 


पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. समितीची 
कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार खालीलप्रमाणे राहील :- 


(१) “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 


~ 


~— 


आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे 
महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे या विकास 
आराखड्या” अंतर्गत “परिशिष्ट अ” येथे प्रस्तावित कामे दि.३१.०३.२०२६ 
पर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत.जिल्हाधिकारी,पुणे यांनी केलेल्या 
सादरीकरणानुसार निश्चित करण्यात आलेली अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन 
यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत सदर कामे पूर्ण करून घेण्याची 
जबाबदारी“ संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे यांची 
राहील. 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे 
महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे या विकास 
आराखड्या”मध्ये एकूण रू.६६.११८कोटी किमतीच्या मान्यता प्राप्त 
कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही कामांचा समावेश करण्यात येऊ नये. 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे 
महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे या विकास 
आराखड्या”तील कामांची द्विरुक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही 
अन्य शासकीय योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारीसुद्धा “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
विभागीय आयुक्त, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


(अ) आराखड्यासाठी आवऱयक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 


(१) “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास 


(ब) 


~ 


आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 
यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे या विकास आराखड्या”तील 
कामांपैकी ज्या कामांकरिता “वनसंवर्धन कायदा,१९८०” अंतर्गत पूर्वपरवानग्या 
आव्यक असतील त्यासाठी मान्यता वेळेत केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/ 
कार्यालय/ प्राधिकरणाकडून प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे यांची राहील. 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे या विकास आराखड्या”तीळ कामे 
राबविण्यापूर्वी, आवश्‍यकता असल्यास “पर्यावरण(संरक्षण) कायदा,१९८६” तसेच 
“प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८” खाली अनुमती 
व इतर आवश्यक मान्यता/ आवश्‍यक ना हरकत परवानगी संबंधित केंद्र व राज्य 
शासनाच्या विभाग/कार्यालय/प्राधिकरणाकडून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे यांची राहील. 


आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 


(१) “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 


— 


अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”“या विकास आराखड्या”तीळ कामे सुरू 
करण्या पूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास निश्चित केलेल्या 
अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेचे“सक्षम प्राधिकारी”यांच्याकडून आवश्‍यकतेनुसार 
“तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून घ्याव्यात. तसेच ही कामे सुरू करण्यापूर्वी 
आवश्यकतेनुसार, जिल्हा परिषद व नगर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची 
देखील आवर्यक ती मान्यता घेण्यात यावी. 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”“या विकास आराखड्या” तील कामे विहित 
केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून विभागीय 
आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्याशी संबंधित सर्व अंमलबजावणी व 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(आ) 


कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक “जिल्हास्तरीय 
तांत्रिक समिती”, गठीत करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हा नियोजन अधिकारी“ 
सदस्य सचिव” असतील. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात 
एक बैठक घेण्यात यावी. अशा बैठकीस इतर जिल्हा प्रमुख यांना आमंत्रित 
करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “विभागीय आयुक्त,पुणे” यांना अधिकार 
राहील. 


(क) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती” व “ 
कार्यकारी समिती” गठीत करणेः 


(१ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दिनांक 
४.०६.२०१५ मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “श्री क्षेत्र जेजुरी 
गड तिर्थक्षेत्र विकास आराखडया” अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी 
मा.पालकमंत्री, पुणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि 
“विभागीय आयुक्‍त, पुणे तथा संनियंत्रण अधिकारी” यांच्या अध्यक्षतेखाली" 
कार्यकारी समिती” गठीत करण्यात आली आहे. “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, 
पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, 
जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण 
करणे” या विकास आराखड्याबाबत संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण 
अधिकार“ जिल्हास्तरीय समिती”यांची राहील. 


(ड) आराखड्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्या”तील प्रकल्प अहवाल 
निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणांमार्फत तयार करण्यात यावेत. अत्यंत आवश्‍यकता 
असेल तरच, विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम सल्लागार याची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत “जिल्हास्तरीय समिती” कडून मान्यताप्राप्त करून घ्यावी. असा 
सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार HOO आराखडा/ नकाशा यानुसार प्राचीन स्मारके व 
पुरातत्वस्थळांशी संबंधित कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व बांधिलकी असलेला 
असावा. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव 
असावा. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४,दिनांक 
१९.०७.२०१६ अनुसार संबंधित सल्लागारास अदा करावयाचे शुल्क हे ठोक व वाजवी स्वरूपाचे 
असावे व त्याचा खर्च उपलब्ध निधीमधून करण्यात यावा. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


(इ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची देखभाल दुरुस्ती: 


(१) “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्या”तील कामे विश्वस्त 
संस्थेच्या मालकीच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामां संदर्भात विश्वस्त 
संस्थेकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा 
कामांच्या पूर्णत्वानंतर त्यांची आव्यक देखभाल व दुरुस्ती, देवस्थान अथवा विश्वस्त 
संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
अश्ीकामे सुरू होण्यापूवी करारनामा करणे, संबंधित अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन 
यंत्रणांवर बंधनकारक करावे. 


१.१. “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे 
महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास 
आराखड्या”अंतर्गत निर्माण होणा-या इतर मालमत्तेची देखभाल व दुरुस्तीसाठीची 
जबाबदारी व यासाठी लागणा-या निधीची तरतूद संबंधित अंमलबजावणी व 
कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित असून ती जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. निर्माण होणा-या san मालमत्तेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
कोणताही स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 


१.२.'श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”“या विकास आराखड्या”तील कामांमुळे 
निर्माण होणा-या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच पर्यटनस्थळ सर्व नागरिकांसाठी 
खुले राहील salt अट देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेबरोबर होणा-या करारामध्ये 
समाविष्ट करण्यात यावी. 


(ई) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता निधी वितरण: 


(१) “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण pear विकास आराखड्या”करिता 
शासनाकडून वितरीत होणा-या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध 
नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. कोणत्याही 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(आ) 


— 


~n 


परिस्थितीत मंजूर/ वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्‍त खर्च करण्यात येऊ नये ह्याची 
दक्षता” जिल्हाधिकारी, पुणे” यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून राहील. 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”“या विकास आराखड्या”च्या एकूण 
किमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर कामामधील बचत ही त्याच 
आराखड्यातील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुसऱ्या कामाकडे समायोजित करण्याचे 
अधिकार, बचतीच्या कामांमध्ये भविष्यात अतिरिक्‍त निधीची मागणी करू नये, या 
अटीच्या अधीन राहून “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी 
जिल्हास्तरीय समितीकडून पूर्व परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल स्वतंत्रपणे 
शासनास १५ दिवसात पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. 


(उ) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रे: 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 
समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण Gear विकास आराखड्या”च्या निधीमधून 
करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच निधीतून होणाऱ्या खर्चाची विवरणपत्रे” 
परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार, कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर “काम 
पूर्णत्वाचा दाखला” आणि निधीबाबतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र" न चुकता शासनास 
सादर करावे. या बाबींकरिता संनियंत्रण अधिकारी यांची जबाबदारी असेल. 


(२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 


०३3. 


आणावेत. 


मा.मुख्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या दि.२३.११.२०२३ 


रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


०४. 
पुरातत्वीय जाण असलेल्या संस्थांकडून 


सदर कामे करताना ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैळी जपण्याचे तसेच 
(भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य 


a 


पुरातत्वीय विभाग) सदर कामे करुन घेण्यात यावीत. 


०५. 


सदर योजना सन २०२३ -२४ या वर्षापासून अंमलात येईल. या योजनेवर 
येणारा खर्च भागविण्यासाठी विभागासाठी मंजूर असलेल्या नियतव्ययामधून तरतुद 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


करण्यात येईल.तसेच याकरिता लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष 
३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (00) (09) 
श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, व पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम 
(३४५२ २७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” “०१-वेतन” आणि “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य 
ळेखाशिर्ष ५४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०४) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, 
पंढरपूर व पाळखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (५४५२ ०१०४) कार्यक्रम 
(दत्तमत)”या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येईल. 


og. “श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 
यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे”या विकास आराखड्या संदर्भातील 
कार्यवाही करताना उच्चस्तरीय समितीच्या दि.१७.११.२०२३ रोजी पार पडलेल्या 
तसेच शिखर समितीच्या दि.२३.११.२०२३ रोजी चक्राकार पद्धतीने पार पडलेल्या 
बैठकीतील निदेझांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल,याबाबतची दक्षता “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी घ्यावी. 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३११३०१९१६३१४०१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


MILIND RAGHUNATH ‘=z te 
2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81 bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fb5b168 


5722e2c2c03, 


pseudonym=F52EF95C5AE57B2B7645FA5EC3BC8FC14C4F892B, 

K U | KA R N | ॥ ber=DB6FB8A 1 DB6A8793024B0C8728EB79AB35DD0CAE14DDA 
9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2023.11.30 19:16:03 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(आ) 


५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 


१०. 
११. 
. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , पुणे 

. मुख्य अभियंता,जळसंपदा विभाग, पुणे 

. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 
२१. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 


उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 


२२.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 


२२३. 


२४. 
. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
२६. 
२७. 


२ षु 


ae 


भागवत चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-१, 


बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 


२८.महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र HAC carat हॉल, ग्लोब मिल 


पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 


२९.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 


३०. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


परिशिष्ट-अ 
“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा 
अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा 


विकास व सौदर्यीकरण करणे” विकास आराखडा” 


अ.क्र कामाचे नाव आवश्यक निधी 
सभा मंडप बांधणे ८०,४६९,२३९.०० 

२ | प्रशासकीय इमारत बांधणे ८६११४७६०.०० 
२१ फूट कांस्य पुतळा आणि दगडी आच्छादन असलेले संग्रहालय ३८७००८६९.६२ 

४ | पूजा साहित्य १२०६८९८०.९० 
५ | भक्त निवास ५९३६३६६३.२१ 
६ | अम्पीथेटर, गार्डन, महाव्दार, घाट बांधकाम ३०८३९१४९.८ 
गॅस पाईपलाइन,रेन हार्वेस्टींग,सोलर,रॅम्प, फर्निचर ३३०८८२६५.०० 

पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण 94319192 33.93 
विद्युतीकरण ९०३५४७१६.०० 
णं ० | कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान , वाहनतळ,पाथवे, लँड ४७११००००.०० 


स्केपींग,जमिन सर्वेक्षण, बाहयवळण रस्त्याची सुधारणा 


षि १ । पाण्याच्या टाक्या, पाणी साठवण पंप हाउस, १९१४५६९३.५८ 
बोअरवेल,वातानुकुलीत यंत्र , वाटर कुलर, साउंड सिस्टम, 
CCTV, अतिरिक्त स्वच्छतागृह, सोलर वाटर सिस्टम. 


१२ | इतरचार्जस 

कंसलटंट चार्जेस १.५% ७६८९४९८.०० 
(दि. १९.०७.२०१६ च्या शा.नि. नुसार ठोक स्वरुपात) 

जी.एस.टी. १८ (कंसळटंट चार्जेसवरीळ) १३८४१०९.६४ 
आकरस्मीक खर्च ४% २०५०५३२७.०० 
ग्रिन बिल्डींग चार्जस ५% | 0,00 .०० 
जी.एस.टी. १८ % ९२२७३९७०.६० 
प्राईज इस्केलेडहान ५% २५६३१६५८.५१ 
एकुण ६६०,११७,७३३.९९ 
एकुण सदुंबरे आराखडा किमत ६६०१.१८ लक्ष 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या 


परिशिष्ट-ब 


समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे*विकास आराखडा” 


विवरणपत्र- १ (भौतिक उद्दिष्ट्ये) 


आराखड्यातील | प्रशासकीय मान्यता | प्रशासकीय मान्यता | कार्यारंभ आदेशा अंदाजपत्रक =| निविदा स्तरावरील | पूर्ण झालेल्या 
एकूण कामांची प्रदान करण्यात | प्रदान करणे बाकी | देण्यात आलेल्या । स्तरावरील कामांची | कामांची संख्या कामांची संख्या 
संख्या आलेल्या कामांची | असलेल्या कामांची | कामांची संख्या संख्या 
संख्या संख्या 
a ca २ 3 8 दु & 9 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 


विभागीय आयुक्त , पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे"विकास आराखडा 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


विवरणपत्र- २ (भौतिक उदिष्ट्ये) 


अ.क्र कामाचे नाव कामाची कामासाठी मंजूर | कामासाठी कामासाठी काम पूर्ण काम पूर्ण 
कार्यान्वयीन निधी आतापर्यंत आतापर्यंत करण्याचा झाल्याची 
यंत्रणा उपलब्ध करून झालेला खर्च दिनांक टक्केवारी 
दिलेला निधी 
= | 2 3 8 दु & 


विभागीय आयुक्त, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 


यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण करणे"विकास आराखडा 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. ५७/का.१४४४(अ) 


विवरणपत्र-३ (आर्थिक उद्दिष्ट्ये) 
अ ब 

आराखड्यास आराखड्यासाठी आराखड्यासाठी । आराखड्यासाठी सन । आराखड्यासाठी सन । आराखड्यासाठी सन 
प्रशासकीय मान्यतेचा । आतापर्यंत एकूण आतापर्यंत एकूण । २०२२-२३ मध्ये एकूण | २०२३-२४ मध्ये एकूण | २०२४-२५ मध्ये एकूण 
दिनांक व त्यानुसार वितरीत निधी वितरीत निधीपैकी । अर्थसंकल्पित तरतूद । अर्थसंकल्पित तरतूद । अर्थसंकल्पित तरतूद 
मंजूर आराखड्याची झालेला एकूण खर्च 

एकूण किंमत 

ee शा २ ३ 8 4 & 


विभागीय आयुक्त, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 
“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ / मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत “मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 
यांच्या समाधीचा विकास व सौदर्यीकरण Hoy fH आराखडा 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


